वाचा :- 


"महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना 
झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, 
१९६९ या अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" 
(२४०६ ०६८६) निधी वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२३/प्र.क्र.१७६/फ-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २० मार्च, २०२४. 


१. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.- कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३७/१३१/२०२३-२४, दिनांक २४.०५.२०२३. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३७/१६२/२०२३-२४, दिनांक १.०६.२०२३. 
४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २.०८.२०२३ व दिनांक ३१.०१.२०२४. 
५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३७/३३२/२०२३-२४, दिनांक ३१.०७.२०२३. 
६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३७/५१८/२०२३-२४, दिनांक ३.१०.२०२३. 
७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३७/७९५/२०२३-२४, दिनांक १२.१२.२०२३. 
८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३७/८३८/२०२३-२४, दिनांक 20.92.2023. 
९. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३७/९२८/२०२३-२४, दिनांक २४.०१.२०२४. 
१० अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३७/९६४/२०२३-२४, दिनांक २.०२.२०२४. 
११. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ४.०३.२०२४. 


प्रस्तावना : 


"महाराष्ट्र अनुसुचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, १९६९ 


या अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने (२४०६ ०६८६)" या राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ करिता 
सुधारित अंदाजानुसार एकूण रु. ४३०.०० लक्ष निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 
२. सदर योजनांतर्गत आदिवासी खातेदारांना त्यांच्या खाजगी मालकीत झाडाची तोड केल्यानंतर ळिळाव 


होईपर्यंतच्या काळापर्यंत शासनाकडून अग्निम देण्यात येते. अधिनियमानुसार सदर प्रदाने विहित 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२३/प्र.क्र.१७६/फ-३ 


कालावधीमध्ये देणे आवश्‍यक आहे. यास्तव या योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीपैकी 
एकूण रु. ४४५.९३ लक्ष निधीची नागपूर, यवतमाळ, ठाणे, चंद्रपूर, अमरावती, छ. संभाजी नगर व 
गडचिरोली या वनवृत्तासाठी आवश्‍यकता असल्याने सदर निधी BS द्वारे वितरीत करण्याची अपर प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. २, ३, ५ ते १० 
च्या पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. 

मागणी केलेल्या उक्त रु.४४५.९३ लक्ष निधीपैकी एकूण रु. ३८३.७१ लक्ष (०२- मजूरी- रु. २७.६२ 
लक्ष व ५०-इतर खर्च रु. ३५६.०९ लक्ष) निधी या विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक ४.०३.२०२४ अन्वये प्रस्तुत लेखाशिर्षाअंतर्गत सुधारित 
अंदाजाच्या मर्यादेत ०२- मजूरी या उद्दिष्टांसाठी अर्थसंकल्पित निधीची १०० टक्के तरतूद उपलब्ध असून 
इतर ५०- इतर खर्च उपश्रिर्षांतर्गत सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत १०० टक्के निधी वितरीत करण्यास नियोजन 
व वित्त विभागाने मान्यता दर्शविली आहे. 


४. आता, या योजनेअंतर्गत सुधारीत अंदाजानुसार (Revise Estimate) सद्य:स्थितीत उपलब्ध 
रु. ३८.२७ लक्ष निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय: 

"महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियम) अधिनियम, १९६९ 
आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" (२४०६ ०६८६) या योजनेअंतर्गत सुधारित अंदाजपत्रकाच्या मर्यादेत एकूण 
रु. ३८.२७ लक्ष (०२- मजूरी- रु. ३.३६ लक्ष, ५०- इतर खर्च- रु. ३४.९१ लक्ष) निधी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांना त्यांच्या संदर्भाधीन मागणीच्या अनुषंगाने खालील 
तपशिलानुसार तसेच अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र वनवृत्त वितरित रक्‍कम (लक्ष) 

०२- मजूरी ५०- इतर खर्च एकूण 

1 १_| चंद्रपूर =a ४.८४ ४.८४ 
२ यवतमाळ pF 0__| ५.०० ५.०० 
३ ठाणे ०.७१ ४.२९ ५.०० 
४ | छ. संभाजी नगर ०.८५ ६.१५ | ७.०० | ,00 

3 गडचिरोली १.८० १४.६३ १६.४३ 
एकूण ३.३६ ३४.९१ ३८.२७ 


१) ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात यावा. 

२) कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

3) वित्त विभागाने दिनांक ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा यापुढेही 
लागू राहतील. 

४) सदर मान्यता ही सन २०२३-२४ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२३/प्र.क्र.१७६/फ-३ 


५) वित्त विभागाने विविध शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 

६) खर्चाच्या अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 

७) आर्थिक वर्षाअखेर वितरीत निधी आर्णि अखर्चित निधी यांची पडताळणी करुन अखर्चित निधी 

तातडीने शासनखाती जमा करण्यात यावा. 

२. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक- सी-७, २४०६ वनीकरण व वन्य जीवन Coo इतर खर्च, (09) इतर खर्च, 
(09) (०५) "महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांना झाडांची विक्री करणे (विनियम) अधिनियम, १९६९ 
अन्वये आदिवासी खातेदारांना प्रदाने" (२४०६ ०६८६) या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२३-२४ मध्ये 
मंजूर अर्थसंकल्पित अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी खर्च करताना वित्त विभागाने मासिक निधी 
विवरणपत्र तसेच इतर बाबतीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. त्याच प्रमाणे खर्चाच्या अनुषंगाने 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


३. सदर arm निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१२६/व्यय-१०, दिनांक ११.०३.२०२४ च्या 
मान्यतेने व शासन निर्णय क्रमांक वि.अ.प्र.--२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम /भाग-२, दिनांक १७/४/२०१५ 
भाग पहिला उप विभाग-३ परिच्छेद २७ (२) अन्वये व वित्त विभागाच्या परिपत्रक दिनांक ४.०३.२०२४ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२०१२४५४५८०१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 
R AV | K | R A N S A B AJ | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
9d33¢' 837 144d5824e7011745d9a521f 


B069230BC54F6A13D04798D2EE7A3F1 


(ST. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 

प्रत - 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), ठाणे/ गडचिरोली/ चंद्रपूर/ यवतमाळ. 

५) मुख्य वनसंरक्षक, छ. संभाजी नगर. 
) 
) 
) 
) 


६) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर. 

७) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
८) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

९) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-४ मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

१०) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व.व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


